वाचा : 


प्रस्तावना : 
सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने 


मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र. 
८९२८/२०१५ यामध्ये दि. ०६/०७/२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी 
करण्याच्या अनुषंगाने आरोग्य सेवा आयुक्तालयाच्या 
अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील 
Teh व Tes या संवर्गातील कर्मचारी 
यांच्याकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः असंप-२०२०/प्र.क्र.२९ /आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२१. 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दिनांक 
२१/१२/२०१९ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.१८७ऐ/१६-ब, दिनांक 
३०/६/२०२० व दिनांक २८/९/२०२० 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.असंप-२०२०/प्र.क्र.२९/आरोग्य-३ दि.३१ 
डिसेंबर, २०२० 


सिव्हील अपील क्र.८९२८/२०१५ (चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरुध्द 


जगदिश TAR बहिरा व इतर) व इतर याचिका यामध्ये दिनांक ६/७/२०१७ रोजी मागास जातींना 


असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध 


ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी, रिट याचिका क्र.३१४०/२०१८ मध्ये दि.२८/९/२०१८ 


च्या आदेशान्वये मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि.३१/१२/२०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे 


areal दिले असल्याने अशा कर्मचारी यांची अधिसंख्य पदे निर्माण करुन या अधिसंख्य पदावर 


कर्मचारी यांना वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्याची सूचना दिली आहे. त्यास अनुसरुन आरोग्य सेवा 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


आयुक्तालयाच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवर दिनांक ३१.१२.२०१९ ते दिनांक ३०.११.२०२० 


पर्यंत ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी उपरोक्त संदर्भ क्र ३ अन्वये एकूण २५९ इतके अधिसंख्य पदे 


निर्माण करण्यात आली असून सदर अधिसंख्य पदांना पुढील ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

अनुसुचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले, अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागास प्रवर्गाचे अथवा 
अन्य कोणत्याही मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले, अनुसुचित जमातीचा दावा 
सोडून fede, जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर न केलेले, जात पडताळणी समितीच्या 
निर्णयाविरोधात मा.न्यायालयात याचिका दाखल केलेले मात्र मा.न्यायालयाने स्थगिती न दिलेले व 
जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने सेवा समाप्त केलेल्या गट-क व गट-ड या संवर्गातील कर्मचा- 
यांची एकूण २५७--२5२५९ अधिसंख्य पदे सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येत आहे. सदर पदांचा तपशील सोबतच्या विवरणपत्र १व १(ओ मध्ये 
नमूद केला आहे. 
२. सदर अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे कर्मचा-यांपैकी सेवेत कार्यरत कर्मचारी, 
सध्या ज्या पदावर कार्यरत आहेत त्या पदाकरिता निर्माण करण्यात आलेले अधिसंख्य पद तात्पुरत्या 
स्वरुपात ११ महिन्यांकरिता किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते 
त्या दिनांकापर्यंत, यांपैकी जे आधी घडेल त्या दिनांकापर्यंत सदर अधिसंख्य पद अस्तित्वात राहील. 
३. सदर कर्मचा-यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवाविषयक / सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत 
शासनाने नेमण्यात आलेल्या अभ्यासगटाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने लाभ अनुज्ञेय होतील. 
४. सोबतच्या विवरणपत्र १ व १(अ) मध्ये नमूद केलेल्या कार्यालयांच्या आस्थापनेवर एकूण 
२५७--२२५९ कर्मचा-यांसंदर्भात दिनांक ३१ डिसेंबर,२०१९ पासून ११ महिन्याच्या म्हणजे दिनांक 
३०.११.२०२० या कालावधीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना दिनांक ०१.१२.२०२० 
पासून दिनांक ३१.१०.२०२१ पर्यंत या ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
५. अधिसंख्य पदांच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित कर्मचारी सध्या ज्या कार्यालयात कार्यरत 
आहेत त्या-त्या कार्यालयाच्या वेतनासंबंधीच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या वित्तीय 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दिनांक 
२१/१२/२०१९ मधील तरतुदीनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी- 
२०१८/प्र.क्र.१८७ऐ/१६-ब, दिनांक ३०/६/२०२० अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारान्वये सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०४१२०२०४०२१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Roshani Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Dinesh Kadam Patil, C = IN, S = 

Maharashtra, O = 

Government Of Maharashtra, 


Kadam Patil ov= Pubic Heath 


Department 
Date: 2021.01.05 13:04:24 
+05'30" 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
2) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
३) संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई/पुणे. 
४) सहसंचालक,आरोग्य सेवा (हिवताप,हत्तीरोग व जलजन्य रोग)/(कुष्ठरोग व क्षयरोग) 
पुणे-६ 

५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (नेत्र) मुंबई. 
६) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (शुश्रुषा) मुंबई. 
७) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (आमाजिआ/परिवहन/राज्य आरोग्य प्रयोगशाळ) पुणे. 

) 

) 


८) सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 

९) सर्व जिल्हा हाल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय 
१०)सर्व जिल्हा हिवताप अधिकारी 

११) निवडनस्ती (आरोग्य ३) 


पृष्ठ २० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


विवरणपत्र-१ 
खालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क व गट-ड मधील निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता 
निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण करण्यात 


येणारी अधिसंख्य पदे 
अ.क्र. । अ.क्र. | कर्मचायाचे नाव- गट संबंधित कर्मचारी | नियुक्तीचा | अधिसंख्य 
यांचेसाठी निर्माण | दिनांक पदावर 
करण्यात येणा- देण्यात 
या अधिसंख्य येणारे 
पदाचे पदनाम मासिक वेतन 
| ma श्री.वासुदेव भनारकर, गट-क =| अधिक्षक १५/७/१९९१ | ५०७५६/- 
२ 2 श्री.प्रमोद पाटील, गट-क =| अधिक्षक १८/१/१९९४ | ५४५६४/- 
3 3 | श्रीम.तिलोत्तमा कोळी, गट-क सहा.अधिक्षक 93/3/9882 | ४५१५४/- 
४ ४ श्री deere नामदेवराव गट-क =| कनिष्ठ लिपिक | ११/०७/१९९५ 
ast ४९६९६-/ 


सहसंचालक आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग) मुंबई यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा- 


यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


षु | श्री. प्रकाश विस्तारी गट-क नेत्र चिकित्सा रु.८३,३२०/- 
चव्हाण अधिकारी क. 

नि २ श्री. प्रकाश उत्तमराव गट-क नेत्र चिकित्सा रु.७२,८३०/- 
कोळी अधिकारी See ss 

9 3. श्री.रमेश दिगंबरराव गट-क = | नेत्र चिकित्सा रु.७०,०००/- 
नंदनवार अधिकारी 2. 

८ 8 श्री.संजय बबन कोळी ।गट-क | नेत्रविकित्सा रु.७०,०००/- 

अधिकारी oe 

९ 4 श्री.पुरणळाल बुध्दुसिह | गट-क | नेत्र चिकित्सा रु.६८,८०९/ 
ooh अधिकारी य 

i ६ श्री.गुणवंत उत्तमराव fa-| गट-क | नेत्र चिकित्सा रु.५५,०००/- 
= आनिक १७-०२-१९९७ 


पृष्ठ २० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग) पुणे -१ यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क 
निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


ae q = || श्री.विजय रामभाऊ गट-क अधिक्षक २१/१२/१९८९ | ७७८८८/- 
डेकाटे 
१२ २ श्री.विशवास बाबुराव तवले | गट-क समाजसेवा २५/५/१९९४ | ८७०००/- 
अधिक्षक (वैद्यकीय) 
वैदकीय) 
सामाजिक 
(कार्यकर्ता 


सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग) पुणे -६ यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क 
निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


१३ 


श्रीनंदनवार.जे.एच. 


गट-क 


प्रयोगशाळा 
वैज्ञानिक 
अधिकारी 


१९.०६.१९९७ 


६३१४८/- 


7 


श्रीमती.आर.एस.हेडाऊ 


गट-क 


प्रयोगशाळा 
वैज्ञानिक 
अधिकारी 


१३.०६.१९९७ 


६२२४८/- 


१५ 


श्री.पी.एम.मौदेकर 


गट-क 


प्रयोगशाळा 
वैज्ञानिक 
अधिकारी 


१७.१०.२००० 


७५६४८/- 


१६ 


श्रीमती.एस.जे.कान्हेरे 


गट-क 


प्रयोगशाळा 
वैज्ञानिक 
अधिकारी 


०५.०८.१९९७ 


६२१४८/- 


“ 


श्रीमती.सुनिता.एस.कुंभारे 


गट-क 


प्रयोगशाळा 
वैज्ञानिक 
अधिकारी 


03.09.9889 


&2033/- 


9¢ 


द 


श्री.एस.पी.मौदेकर 


गट-क 


आरोग्य पर्यवेक्षक 


१७.१०.२००० 


७५६४८/- 


जिल्हा हिवताप अधिकारी, रत्नागिरी यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण 


करण्यात येणारी अधिसंखूय पदे 
१९ चिं श्री.पंढरी पुप्पलवार गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९८ ५७३४०/- 
(पु 
२० २ श्री.के.व्ही.भांडे गट-क आरोग्य कर्मचारी २००० ५५७८०/- 
(पु 


पृष्ठ २० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


२१ ३ श्री.एम.आर.पारखी गट-क आरोग्य कर्मचारी २००० ५५७८०/- 
(पु 

जिल्हा हिवताप अधिकारी, जळगाव यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण 

करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 

२२ | श्री. जे.बी.सोनवणे गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९९ ५१२९०/- 
(पु 

२३ 2  श्री.दिलीप.आर.ठाकूर गट-क । आरोग्य कर्मचारी १९९८ ५५६६०/- 
(पु 


जिल्हा हिवताप अधिकारी, अहमदनगर यांच्या आस्‌थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता 
निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


२४ a ST} ORT भोटकर गट-क आरोग्य कर्मचारी २०१७ ३७४५६/- 
(पु 

२५ २ श्रीहांकर मलदोडे गट-क आरोग्य कर्मचारी २०१७ ३७४५६/- 
(पु 

२६ ३ | श्री.राजेश मुदीराज गट-क आरोग्य कर्मचारी २०१८ ३६४०६/- 
(पु 


जिल्हा हिवताप अधिकारी, पंढरपूर, जि.सोलापूर यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क व गट-ड निम्नलिखीत 


कर्मचा-यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


२७ | श्री.एम.बी.देशामुख गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९९ ५२८५०/- 
(पु 

२८ २ श्री.एस.ए.कोळी गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९९ ५४१००/- 
(पु 

२९ ३ श्री.ए.व्ही.अणची गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९९ ५२८५०/- 
(पु 

३० ४ श्री.के.एस.घंटे गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९९ ५४१००/- 
(पु 

३१ 4 श्री.बी.एस.सरसंबी गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९९ ५७७००/- 
(पु 

३२ नि श्री.एस.एम.सतारवाळे | गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९९ ५७७००/- 
(पु 

३३ ७ श्री.एम.एस.उमराणी गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९९ ५७७००/- 
(पु 

३४ ८ श्री.एस.एस.गोसूल गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९९ ५४१००/- 
(पु 


पृष्ठ २० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


३५ ९ श्री.व्ही.एस.बिराजदार । गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९९ ५७७००/- 
(पु 
3६ | ० | श्री.एच.टी.कोळी गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९९ ५७७००/- 
(पु 
३७ eal श्री.एस.एम.कुळमेथे गट-ड नियमित क्षेत्र ०२.०१.२०१७ | ४०३४०/- 
कर्मचारी 
जिल्हा हिवताप अधिकारी, सातारा यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण 
करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 
३८ al श्री.उज्वल खेडकर गट-क आरोग्य कर्मचारी | २००१ ५२५४०/- 
(पु 
जिल्हा हिवताप अधिकारी, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण 
करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 
३९ a SS RURCICO RIE गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९९ ५३७००/- 
(पु 
a २ | श्री.फजलूर रेहमान गट-क | आरोग्य कर्मचारी ARQ ४९२४०/- 
(पु 
_ 3 श्री.आर.डी.बिरेवाड गट-क आरोग्य कर्मचारी २०१७ ३४०२०/- 
(पु 
जिल्हा हिवताप अधिकारी, जालना यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण 
करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 
४२ क श्री.के.बी.दांडगे गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९९ ५११४०/- 
(पु 
४३ २ श्री.एस.बी.घुगरे गट-क आरोग्य कर्मचारी २०१८ २८६८०/- 
(पु 
जिल्हा हिवताप अधिकारी, परभणी यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण 
करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 
ae al MARA आसाराम | गट-क आरोग्य कर्मचारी २००१ ५२१४०/- 
जुकटे (पु 
४५ २ श्री. नागनाथ एकनाथ | गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९८ ५१६७६/- 
कडमपल्ले (पु) 


पृष्ठ २० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


जिल्हा हिवताप अधिकारी, लातूर यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण 


करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 
४६ शि श्री.शवाजी बाबुराव | गट-क  । आरोग्य कर्मचारी क ५७३४०/- 
पवार (पु) 
haa 2 श्री.बालाजी संभाजी कौरे | गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९९ ५४१००/- 
(पु 
४८ ३ श्री.गोविद विठवनाथ | गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९९ ४६९००/- 
सारगे (पु) 
४९ ४ श्री.बालाजी नरसिंग | गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९९ 43340/- 
सारगे (पु) 
जिल्हा हिवताप अधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क व गट-ड निम्नलिखीत 
कर्मचा-यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 
Yo in श्री.आर.एल.मैदपवाड =| गट-क आरोग्य कर्मचारी १९८४ ३८०००/- 
(पु 
५१ २ श्री.टि.सी.खोत गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९१ ५२१४४/- 
(पु 
4Q 3 श्री.एस.एस.नागटिळक ।गट-ड नियमित क्षेत्र २३.०८.२०१७ । २४१२९/- 
कर्मचारी 
जिल्हा हिवताप अधिकारी, बीड यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण 
करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 
43 | श्री.परमेउवर किसन | गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९३ ४९०००/- 
मेखले (पु) 
५४ २ श्री.अशोक शेटटी ओटी | गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९६ ४६६००/- 
(पु 


जिल्हा हिवताप अधिकारी, नांदेड यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क व गट-ड निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता 
निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


५५ a श्री.ए.एम.पुदलवाड गट-क आरोग्य कर्मचारी । १९८४ ६६५४०/- 
(पु 

५६ २ श्री.जी.वाय. ताडेवाड गट-क आरोग्य कर्मचारी | २००० ५५९१६/- 
(पु 

yo 3 श्री.व्ही.जी.करेवाड गट-क आरोग्य कर्मचारी | २००९ ५७४०३/- 
(पु 

TY ४ श्री.एम.डी.गेंदेवाड गट-ड नियमित क्षेत्र | 0§.02.209§ | २४०२८/- 
कर्मचारी 


पृष्ठ २० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


५९ षु श्री.एन.व्ही.तोटावार गट-ड नियमित क्षेत्र | १८.०९.२०१७ | २३४१२/- 
कर्मचारी 
६० g श्री.एस.एन.इसानकर गट-ड नियमित क्षेत्र | ०४.०७.२०१८ | २२७९६/- 
कर्मचारी 
जिल्हा हिवताप अधिकारी, अकोला यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण 
करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 
६१ al श्री. आर.पी.वाघमारे गट-क आरोग्य कर्मचारी | १९९५ ४६१००/- 
(पु 
६२ २ श्री.डी.एम.डोगे गट-क आरोग्य कर्मचारी | १९८४ ३४३००/- 
(पु 
६२३ ३ श्री.ए.एम.डोंगे गट-क आरोग्य कर्मचारी | १९९४ ४६१००/- 
(पु 
जिल्हा हिवताप अधिकारी, वाशिम यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण 
करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 
६४ cael महादेव VHS राणे गट-क आरोग्य कर्मचारी १९९८ ४८२२०/- 
(पु 
जिल्हा हिवताप अधिकारी, यवतमाळ यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण 
करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 
६५ a श्री .के.एम.आञाम गट-क | आरोग्य कर्मचारी | १९९९ अनधिकृत 
(पु) गैरहजर 


जिल्हा हिवताप अधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क व गट-ड निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता 
निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


६६ ~ श्रीविजय सुभाषराव | गट-क  ।आरोग्य कर्मचारी | २००६ ४४२५२/- 
साळुंखे (पु) 
६७ २ | श्री.प्रमोद मधुकर | गट-क  ।आरोग्य कर्मचारी | १९९९ ५४१००/- 
वानखेडे (पु) 
६८ ३ श्री.संतोष किसनराव राणे | गट-क आरोग्य कर्मचारी | १९९८ ५५६६०/- 
(पु 
६९ ४ श्री. मारुती बाबुलाल | गट-ड नियमित क्षेत्र 2G.08.9883 | १८९२१/- 
परतेकी कर्मचारी 
जिल्हा हिवताप अधिकारी, नागपूर यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण 
करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 
1. | श्री.मनोहर श्रीराम मडावी | गट-क आरोग्य कर्मचारी | २०१३ ४२३२८३ 
(पु 


पृष्ठ २० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


जिल्हा हिवताप अधिकारी, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क व गट-ड निम्नलिखीत कर्मचा- 


यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


lis शं श्री.भरत कुंभारे गट-क | आरोग्य कर्मचारी | १०.०७.२०१० | ६००००/- 
(9 

७२ २ श्री. जी.ए. चिकटवार गट-ड नियमित क्षेत्र 2.0€.2099 | ३९५८०/- 
कर्मचारी 


सहसंचालक, य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग) पुणे यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा- 


यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


७३ शनि श्री.सुनील शांकरराव | गट-क | अवेद्यकौय २८/१०/१९९८ | ६४३९३/- 
गाजूलवार पर्यवेक्षक 

ऱ्मि २ sates शिवलाल | गट-क अवैद्यकीय ०८/०९/१९९३ | ६८५६०/- 
शिरसाठ, सहाय्यक 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा (शुश्रूषा) मुंबई यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता 
निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


७५ 


श्रीम.शोभा 
मानकोळे 


बाबुराव 


गट-क 


सहायक 
अधिसेविका 


२७.४.१९९२ 


रु.८८५६०/- 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन) पुणे यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क व गट-ड निम्नलिखीत 
कर्मचा-यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


७६ ai श्री.यु. एस. साबळे गट-क कनिष्ठ तंत्रिक | १९/५/१९९४ | ४५३७०/- 
सहय्यक 

| oo | २ श्री आर. जी. खैरनार गट-ड अकुशल कारागीर | १२/३/१९९९ | ३४३०७/- 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क व गट-ड निम्नलिखीत 
कर्मचा-यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 

७८ al सचिन आर.ठाणेकर गट-क कार्यालयीन ७/३/१९८३ ६४०००/- 
अधिक्षक 

७९ २ श्रीमती वंदना कोळी गट-क दुरध्ववी चालक । २४/४/१९९५ । ३९८००/- 

८० 3 श्रीमती नेञा. व्ही. गट-क गृहपाल १२/७/१९८५ । ४४४००/- 

ठाणेकर (शिगळे) (हाऊसकीपर) 

८१ 8 श्री.लीलाधर ब.सोळुंके | गट-क ई.सी.जी.तंञज्ञ । २९/७/२००९ | ५५२००/- 

८२ ५ | श्री.ए.बी. सोनवणे गट-क वाहनचालक २०/२/१९९३ ।३८३००/- 

८३ ६ श्री.राजेश यडावंत तबीब । गट-क क्ष-किरण २५/४/२००५ | ५५१००/- 
वैज्ञानिक 
अधिकारी 

८४ ७ =| aaa अशोक रोगे | गट-क | रक्तपेढी वैज्ञानिक । ३०/७/२००३ । ५५२००/- 


पृष्ठ २० पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


(पवार) अधिकारी 
८५ ८ |stats बी.भोईर | गट-क अधिपरिचारिका । ४/१२/१९९६ । ६७१००/- 
(कोळी) 
८६ ९ श्रीम.नेहा आर कोहाड  । गट-क अधिपरिचारिका । २१/१२/१९९६ | ६४१००/- 
८७ Ea श्रीम.शुभांगी बी.ठाणेकर | गट-क अधिपरिचारिका । २२/१२/१९९७ | ६२२००/- 
(गायकवाड) 
८८ शि श्रीम.वैशाली गट-क  । अधिपरिचारिका | १/१/१९९९ ६०४००/- 
एम.खोबरेकर 
८९ १२ । श्रीम.सुखसंतोषी एन. | गट-क अधिपरिचारिका । २८/१/२००२ ।५८६००/- 
गोगर 
९० १३ श्रीम. इंदिरा | गट-क =| परिसेविका १३/१२/१९९५ । ६५९००/- 
एस.पवनीकर 
९१ १४ «| श्रीमआझ्ा आर केसरे । गट-क अधिपरिचारिका । २२/११/१९९४ । ६५९००/- 
९२ १५ [at भोलानाथ व्ही | गट-ड उदवाहनचाळक | ०६.०५.९५ ३१५००/- 
निर्मल 
९३ १६ | al. विठठल एस. गोरात | गट-ड शस्त्रक्रिया गृह | ११.०६.९६ ३१५००/- 
परिचर 
९४ १७ । श्री. काळु एन. साबळे गट-ड न्हावी ०७.०६.९६ २९०००/- 
९५ १८  । श्री. प्रकाऱा जी हिले गट-ड कक्षसेवक २६.०५.०५ २५०००/- 
९६ १९ | aft. अर्जुन बी. आमले गट-ड सफाईगार ०५.०६.९६ २९०००/- 
९७ २० _ | a. नामदेव डी. लेभे गट-ड पुरुष परिचर गट- | ०१.१०.८३ 33¥00/- 
ड्‌ 
९८ २१ | श्री.पांडुरंग जयतु भस्मा गट-ड पुरुष परिचर गट- | ०६.११.९३ २४२००/- 
S 
९९ २२ श्री. दत्ताराम भुरकुंडे गट-ड पुरुष परिचर गट- | ०६.११.९३ २४९००/- 
ड 
२३ | al. बाळु के नागरुथ गट-ड पुरुष परिचर गट- | १२.०४.९७ ७२५०/- 
ड दि. २२- 
११-२०१८ 
गैरहजर) 
laws २४ | a. संतोष जागन de गट-ड पुरुष परिचर गट- | १५.०८.९७ ३०६००/- 
ड्‌ 
१०२ | २५ श्री. संजय बाबुराव | गट-ड पुरुष परिचर गट- | २५.०८.९७ ३०६००/- 
वानखेडे S 


पृष्ठ २० पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


१०३ | २६ | श्रीम. रज्जुबाई डी. | गट-ड स्री परिचर गट-ड | ०४.०२.९४ ३१५००/- 
साकळे 

| १०४ २७ | MA. भारती आर्वीकर ।गट-ड स्री परिचर गट-ड | १४.०१.९४ ३१५००/- 

१०५ । २८  । श्रीम. संध्या fa arts गट-ड स्त्री परिचर गट-ड | १२.०७.०१ २७४००/- 

१०६ | २९ श्रीम. मनिषा एम. गवारी | गट-ड स्त्री परिचर गट-ड | ०३.०८.०१ २८८००/- 

fas ३० «| SIH. प्रतिभा लक्ष्मण | गट-ड स्त्री परिचर गट-ड | २०.०२.०९ २२९००/- 
कोळी 

१०८ | ३१ श्री. निसार गुलजार | गट-ड व्रणौपचारक ०१.०९.९२ ३१५००/- 
तडवी 

१०९ | ३२ श्री मनोहर दामुवाघ गट-ड सफाईंगार ०५.०२.९२ ३१५००/- 

| ११० | 33. श्री. gad चौत्या arg गट-ड कक्षसेवक १८.१२.०३ २९०००/- 

| १११ | ३४ | श्रीम. प्रतिभा इंगोले गट-ड सफाईगार २१.११.०५ २३५००/- 

११२ | ३५ श्री. गजानन एस. तबीब । गट-ड प्रयोगशाळा परिचर | ०५.०६.९८ ३४२४०/- 

गट-ड 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क व गट-ड निम्नलिखीत 
कर्मचा-यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंखू्ये पदे 


११३ ea श्रीम निना रविंद्र साळुंखे गट-क | अधिपरिचारीका १२/१२/१९९६ । ७९४८०/- 
मि 2 श्रीम माया समठोरसिंग गट-क 

गहिरवार परिसेविका २२/४/१९९५ | ७३८०८/- 
११५ ३ श्रीम शिला अनिल मोरे गट-क | परिसेविका 22/99/9884 | ८४९३२/- 
११६ 8 श्रीम कल्पना festa गट-क | कार्यालयीन 

ताक ee ३१/०१/१९९० 

ठाकुर अधि ६८५६०/- 
णि 4 श्री रामेश्वर उत्तमराव गट-क हात तमात 

टेकले वरिष्ठ लिपीक ४६६२४/- 
११८ द श्री विकास Garda गट-क re 

छ 

ठाकुर कनिष्ठ लिपीक BE | 3 
११९ 9 श्री गहिनीनाथ डी जाधव | गट-क कनिष्ठ लिपीक ९/९/२००१ ४१४६०/- 
१२० ८ श्री शांताराम आनंदा तारु | गट-क ईसी जी तंत्रज्ञ १२/८/१९८६ । १०६९८०/- 
१२१ ९ | श्री संतोष रघुनाथ ठाकुर | गट-क प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | १३/०५/२००३ | ७१०५०/- 


पृष्ठ २० पैकी १२ 


SIRI निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


१२२ णि श्री संजय सदाशीव गट-क औषधनिर्माण १/१/१९९८ ६७९०८/- 
ठाकुर अधिकारी 

१२३ all q SAMAR योजना | गट-क सहा.अधिक्षक २८/८/१९९१ । ५२०००/- 
पाडवी 

१२४ | १२ _  श्री.भरत चुना सोनावणी | गट-क कनिष्ठ लिपीक । ०२/११/२००१ | २६०००/- 

१२५ al श्री विशाल जगन्नाथ | गट S- । कक्ष सेवक,गट-ड | १६/९/२०१७ | 22998/- 
गवळी 

१२६ १२ श्री दिलीप वामन वघिले | गट ड- प्रयोगशाळा २/८/१९८८ | ३६२९४/- 

परिचर,गट-ड 

१२७ १३ । श्रीमती सुनीता राजेंद्र | गटड- कक्ष सेवक,गट-ड | १३/१/२००४ | ३४५९८/- 
पवार 

१२८ १४ | al गायकवाड अमृत | गटड- कक्ष सेवक,गट-ड | २७/११/२००७ | २२४३८/- 
पांडु 

१२९ | १५ | श्री गांगोडे संजय | गटड- | कक्षसेवक,गट-ड | २१/११/२००७ | २११०९ 
नारायण 

१३० | १६ | श्री तुषार रमेश निकम | गट ड- । कक्ष सेवक,गट-ड | १३/५/२०१६ | २१४५१ 

१३१ | १७ | श्री मुरलीधर एम गांगुड॑। गट ड- | कक्षसेवक,गट-ड | २/७/२००४ =| ३५७०५ 

१३२ १८ | wt संदिप सदाशिव | गटड- रक्‍तपेढी २८/७/२०१७ । २४६९९ 
गुंबाडे परिचर,गट-ड 

१३३ १९ । श्रीमती मिरा धोंडीराम | गट ड- कक्ष सेवक,गट-ड | १५/१०/१९९३ | ४०३५८ 
चिखले 

१३४ | २० _ श्री भालचंद्र भगवान राजे | गट ड- कक्ष सेवक,गट-ड | १५/१०/१९९३ | ४०३५८ 

१३५ २१ _ | श्रीमती सरला आसराज | गटड- कक्ष सेवक,गट-ड | १६/१०/१९९३ | ४०३५८ 
शिरसाठ 

१३६ | २२ । श्री संजयविष्णुठाकुर । गट ड- कक्ष सेवक,गट-ड | १०/२२/१९९३ । ४०३५८ 

१३७ | २३ | श्रीमती लक्ष्मीबाई | गट ड- | कक्ष सेवक,गट-ड | २/४/१९९४ । ४०३५८ 
कमलसिंग पवार 

१३८ | २४ | श्री शिवाजी अनाजी शिदे | गट ड- | कक्ष सेवक,गट-ड | 24/2/2000 | ३६६४६ 

१३९ २५ «| at आहेर भाहुसाहेब | गट ड- कक्ष सेवक,गट-ड | २४/१/२००० | ३६६४६ 
यमाजी 

ee २६ | श्री प्रभाकर GAT | गट S- । कक्ष सेवक,गट-ड | २२/१२/१९९४ | ४०३५८ 
जाधव 

| १४१ २७ | श्री ताराबाई भिमा गबाळे | गट ड- कक्ष सेवक,गट-ड | २२/१/२००० | ३१५८४ 


पृष्ठ २० पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


१४२ | २८ | श्री सुनील सखाराम | गटड- | कक्ष सेवक,गट-ड । १६/२/१९९६ | २१०१२ 
ठाकरे 

१४३ | २९ _ | श्री राजेंद्र लक्ष्णमोरे । गटड- । कक्ष सेवक,गट-ड | ११/२/१९९४ =| ३३४८८ 

| १४४ ३० _ श्री रामदसबी. मुंजे गट ड- शिपाई,गट-ड ९/१/१९८९ ३७३६० 

१४५ ३१  । श्री विजय डी. सपकाळे । गटड- शिपाई,गट-ड 99/3/2003 | ३४०२२ 

१४६ ३२ श्री भाये प्रकाश नवसु गट ड - शिपाई,गट-ड २८/११/२००७ | २३८०४ 

द्वि ३३ _ श्री ज्ञानेश्वर बाजीराव | गटड- कक्ष सेवक,गट-ड | २३/८/२०१७ | ३३२५३ 
निकम 

१४८ ३४ _ श्री राजु गिताराम साबळे | गट ड- कक्ष सेवक,गट-ड | १७/५/१९९२ | ३५८८० 

१४९ ३५ । श्रीसचिनवाल्मीकमेढे । गटड- कक्ष सेवक,गट-ड | १२/९/२००३ | २५३३० 

१५० ३६ | श्रीमती स्वाती सुरेश  गटड- कक्ष सेवक,गट-ड | २४/७७/२००९ । २२००० 
पारथी 

१५१ ३७ «| श्री साहेबराव भिकाजी | गट ड- कक्ष सेवक,गट-ड | 9/99/9889 | ३६२८० 
दशवंत 

१५२ ३८ _ । श्री मिलींद ज्ञानेश्वर गटड- कक्ष सेवक,गट-ड । २/५/२०१५ १९००० 
शोवारे 

१५३ | ३९ | at भरत तुकाराम| गटड- | कक्ष सेवक,गट-ड | ३१/७/२००४ | २६२१० 
चव्हाण 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क व गट-ड निम्नलिखीत 
कर्मचा-यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


१५४ शं श्रीम. सुषमा परमेश्वर गट-क | कार्यालयीन 

अभंगराव अधिक्षक १९/०८/१९८६ | ८७६८०/- 
१५५ २ श्री.एम.एस.ठाकर गट-ड शल्यगृह परिचर । ०५/१२/१९८९ | ४२४५०/- 
१५६ ३ श्री. एस.व्ही. चौधरी गट-ड शिपाई २७/०६/२००० | १९८३०/- 
१५७ ४ | sft. जे.जी. नगरधने गट-ड | व्रणोपचारक २१/०९/१९९५ | ३१५००/- 
१५८ षु श्री नामदेव खेमजी गारे | गट-ड कक्षसेवक ०५/०६/२०१५ | १६५००/- 
१५९ नि श्रीम. लिला अर्जुन गट-ड श्रेणी १-स्त्री १०/०१/१९८४ 

चव्हाण परिचर ३९९३८-/ 
१६० ७ गट-ड श्रेर्णी १-स्त्री २७/०३/१९९६ 

श्रीमती अरुणा लोंढे परिचर ४३५३०-/ 


पृष्ठ २० पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


१६१ ८ श्रीम.राजश्री अरविद गट-ड १०/११/२००० 
येल्लापुरकर स्त्री परिचर ४१०८२-/ 
१६२ ९ श्रीम.शोभा प्रकाठा रोकडे | गट-ड स्त्री परिचर ३०/०३/१९९५ | ३५७९४-/ 
१६३ | श्री तुकारामनथुबैकर ।गट-ड | youuRay १५/०१/१९९० | ४२५७८-/ 
१६४ ५ || १ श्री डामा करमसिंगपवार | गट-ड पुरुष परिचर ११/०१/१९९० | ३४७८६-/ 
१६५ १२ श्री गंगाधर बन्सीलाल गट-ड २८/११/१९८५ | दिर्घकाळ 
चव्हाण पुरुष परिचर गैरहजर 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क व गट-ड 
निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


१६६ a श्री.राजेद्रनाथ रघुनाथ गट-ड | कक्षसेवक 
aa २९/११/१९८९ 
कोळी ३७४०८/- 
१६७ २ गट-ड कक्षसेवक ४८७६/- 
श्री अविनाश विश्वास २९/१०/२००३ | अनाधिकृत 
निकम गैरहजर 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क व गट-ड 
निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


१६८ हिं श्री. सुभाष सत्यनारायण | गट-क कनिष्ठ १९९७ ४१२००/ 
काळे लिपिक मी 

१६९ २ _ श्रीमती शुभांगी पल्लेवाड । गट-क वरीष्ठ लिपिक | ३०/५/२०१२ | ४३००४/ 

= 3.0  श्री.मोहसिनखान पठाण | गट-क कनिष्ठ ३१/३/१९९७ ।३८६९०/ 
लिपिक 7 

ha 8 श्रीएएन नागभिडे गट-क कनिष्ठ ४/४/१९९७ । ४५०००/ 
लिपिक _ 

१७२ षु श्रीमती दांडगे अश्विनी गट-क कनिष्ठ ७/२/२०१४ ३०७०८/ 
लिपिक 2 

१७३ & श्री.नितिन मोरे गट-क कनिष्ठ २२/१०/२०१४ | 30220/ 
लिपिक a 

= 9 श्रीमती.एस डी चव्हाण | गट-क कनिष्ठ २८/१२/१९९८ । ४१२००/ 
लिपिक _ 


पृष्ठ २० पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


१७५ ८ श्री.एन बी देवकाते गट-क वाहन चालक | ८/६/२००१ ४०२२०/ 
१७६ ९ श्री एआर साठेवाड गट-क वाहन चालक | १८/१०/१९८९ | ४००५०/ 
१७७ eid श्री मिर युसूफ अली गट-क औषध निर्माण | २६/४/१९९५ ।६०५१९/ 
अधिकारी . 
१७८ | श्री वलकले दिलीप गट-क औषध निर्माण | 22/2/2099 | ३९६४८/ 
अधिकारी ्ि 
१७९ | १२  । श्रीमती सोनवणे मयुरी गट-क औषध निर्माण _१/९/२०१७ | ३९६४८/ 
अधिकारी _ 
१८० | १३ श्रीमती. ज्योती महादेव | गट-क परिसेविका । १६/१२/१९९५ | ७९४८०/ 
भुरमुंदे व 
१८१ १४ | श्रीमती.अनिता साहेबराव | गट-क अधिपरीचारी | 39/2/2049 | ३७६००/- 
जाधव का 
१८२ १५ | श्रीमती सुजाता राजाभाऊ | गट-क अधिपरीचारी | १८/२/२०१४ | ४११००/- 
कदम का 
१८३ | १६ (| श्रीमती जमुना बळवेतराव | गट-क अधिपरीचारी | १२/२/२०१८ । ३६५००/- 
कोलगणे का 
१८४ | १७ | श्रीमती प्रविणा पालक | गट-क परिसेविका । २३/१२/१९९६ | ७९६७३/- 
जगधने 
१८५ | १८  श्रीव्ही एसमोरे गट-ड कक्षसेवक | ५/२/२००० । ३७३६०/- 
गट ड 
१८६ | १९ | श्री रतीलाल गवळी गट-ड कक्षसेवक | ९/५/२०१७ । २७९५०/- 
गट ड 
१८७ २० श्री राजु माधवराव तायडे | गट-ड स्वच्छक गट | ८/२/२०१८ । २७९५०/- 
ड 
१८८ | २१  । श्रीमती मिता निलेवाड गट-ड गटड २०१७ १६०००/- 
१८९ | २२ । श्रीमती मनिषाबोरकर । गट-ड गट ड १९९९ ३४२४०/- 
१९० २३ | श्रीमती पुजा बामणे गट-ड Tes २०१७ २२०००/- 
१९१ २४ | श्रीमती सुनिता पांडुरंग | गट-ड गटड २९/८/२०१६ | ३२४००/- 
ठाकरे 
१९२ | २५ _ श्रीमती सुजाता सतिष | गट-ड गटड १८/६/२००९ | ३१६५०/- 
मुदीराज 


पृष्ठ २० पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः SAT २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


१९३ | २६ श्री राजाभाऊ हरीभाऊ | गट-ड गट ड ३१/१२/१९९ | २८०००/- 
RG र 

१९४ २७ श्री बाबुराव एकनाथ | गट-ड गटड ११/५/२००० | २६४००/- 
कुंठेवाड 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क व गट-ड निम्नलिखीत 
कर्मचा-यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


१९५ a श्रीम.चिंचलवाड रुक्मिण | गट-क अधिपरीचारिका । १२.०७.२०१८ | ४८००८/- 
माधवराव 

१९६ २ श्रीम.रंजना रामचंद्र ढोले, | गट-क  । अधिपरीचारिका । १९.०५.१९९९ | ५६४२०/- 
अधिपरिचारीका 

१९७ ३ | श्री.शेख इब्राहीम शोख | गट-क | geht dost १०.०९.१९९८ | ८०१४०/- 
अब्दूल 

१९८ ४ श्री.गायकवाड ईश्वरअप्पा | गट-क |p लिपीक | २६.१२.१९९४ | ३८८००/- 
रामास्वामी (पदोन्नती) 

१९९ | ५  । श्री.केडाव वसंत कोळी, । गट-ड | कक्षसेवक ३०.१२.१९९१ | २१२८४/- 

२०० ६  । श्री.मेढे पांडरंग रामराव, | गट-ड कक्षसेवक ०४.०९.२०१७ | १५२०९/- 

२०१ ७ _'श्री.गुंगे एम.जी. गट-ड कक्षसेवक ०३.०४.१९९९ | ३१६३६/- 

२०२ ८ __  श्री.देशटवाड व्ही.एस. | गट-ड कक्षसेवक २१.०९.१९९८ | ३२९३०/- 

२०३ ९ श्री.कामटेवाड she) गट-ड अपघात सेवक २९.०८.२०१७ | १६०००/- 
दत्तात्रय, 

२०४ aw श्री.सचिन fatter | गट-ड अपघात सेवक ०७.०२.२०१८ | १५५००/- 
आकोसकर, 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क व गट-ड निम्नलिखीत 
कर्मचा-यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


२०५ af श्रीमती मुनाली चंद्रभान । गट-क  । अधिपरीचारीका । 92/8/2099 | 42249/- 
देवरे 
२०६ २ श्री एसएनटोपे गट-क = | अषध निर्माण ७/२/२०१४ । ४५६००/- 
अधिकारी 
२०७ ३ | श्री एस एम सुर्यवंशी गट-क | Tet चालक ५/४/१९९७ | ४१८२०/- 


पृष्ठ २० पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


२०८ 8 श्री एम बी वडतकर गट-क वाहन चालक १०/७/१९९६ । ४२४००/- 
२०९ 4 श्री.एम.एच.ठाकुर गट-क वरिष्ठ लिपीक ७/१२/१९८४ ४७६००/- 
२१० & श्री.एस.ए.चेचरे गट-क वरिष्ठ लिपीक २०/४/१९९४ ३९८००/- 
२११ ७ श्री.एस.एम.कोल्हे गट-क प्रयोगशाळा ०५/०२/१९९२ | ७१२००/- 
वैज्ञानिक 
अधिकारी 
२१२ ८ श्री.जी.एस.कुसटकर गट-क प्रयोगशाळा ०५/०२/१९९२ | ७१२००/- 
वैज्ञानिक 
अधिकारी 
२१३ ९ श्री.बी.एन.हटकर गट-क प्रयोगशाळा ०५/०६/१९९२ | ७१२००/- 
वैज्ञानिक 
अधिकारी 
२१४ Pa ० श्री.ए.एस.तेलंग गट-क आहारतज्ञ १०/६/१९९२ | ७३३००/- 
२१५ be | q | श्रीमती सुनिता पाठक गट-ड | कक्षसेविका १/७/१९९५ । ३७४७०/- 
२१६ | १२ | श्री सुनिल दांडगे गट-ड | कक्षसेवक २६/८/२०१७ । २२६७९/- 
२१७ १३ | श्री उमेश कोलते गट-ड कक्षसेवक ९/२/२०१८ २२०४१/- 
२१८ १४  । श्री संतोठा जाधव गट-ड कक्षसेवक ८/३/२०१८ २२०४१/- 
२१९ १५ _ श्री योगेश तायडे गट-ड कक्षसेवक २६/८/२०१७ | २०४७९/- 
२२० १६ | श्रीमती सुनंदा मेश्राम गट-ड कक्षसेविका २२/८/१९९३ । २८५००/- 
२२१ १६ श्रीबीडीखरतडकर गट-ड कक्षसेवक १४/११/१९८३ | ३३७००/- 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत गट-क व गट-ड निम्नलिखीत 
कर्मचा-यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


२२२ be श्री.डी.व्ही.सिर्सिकर । गट-क औषध निर्माण | २३.०५.१९९७ | ६२५००/- 
अधिकारी 

२२३ २ श्री.डी.एल.लिखार गट-क औषध निर्माण | २७.१२.१९८५ | ६३०००/- 
अधिकारी 


पृष्ठ २० पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


२२४ | 3 श्री.एस.ए.पराते गट-क वाहनचालक ०९.१०.१९९७ | ४१०००/- 

२२५ | ४  । श्री.व्ही.एच.बनाफर गट-क वाहनचालक २०.०५.१९९६ | ४२०००/- 

२२६ 4 श्री.डी.आर.बैस गट-क वाहनचाळक २२.०७.१९९८ | ४००००/- 

२२७ ६ | श्री.ए.बी.चव्हाण गट-क क्षकिरण तंत्रज्ञ १२.१०.२००१ । ६३०००/- 

२२८ ७  श्री.डी.एम.काटोले गट-क सुतार २८.०१.२००० | ४००००/- 

२२९ ८  । सोौ.एच.एम.हजारे गट-क दुरध्वनीचालक ०७.०२.१९८५ | ५२०००/- 

२३० ९ । श्री.सी.जी.कोहाळे गट-क ईसीजी तंत्रज्ञ १८.०४.१९९४ । ६३५००/- 

२३१ he श्री किसन पांडूरंगजी गट-क कार्यालयीन अधिक्षक | २९.०६.१९८३ | ७२१००/- 
पौनिकर 

२३२ बि १ श्री. जे. बी. तवले गट-क कार्यालयीन अधिक्षक | 39.09.9824 | ७५५००/- 

२३३ | १२ श्री पी. एस. धकाते गट-क सहाय्यक अधिक्षक ३०.०७.१९८२ | ६९५००/- 

२३४ | १३ श्रीएन. जी. बारापात्रे । गट-क सहाय्यक अधिक्षक ११.०२.१९८५ | ६७२००/- 

२३५ | १४ श्री एन. आय. निखारे | गट-क सहाय्यक अधिक्षक १९.०२.१९९९ | ६६६४०/- 

23g | १५ | ae MM आजापूंजे गट-क सहाय्यक अधिक्षक १५.०४.१९८६ । ६२०००/- 

230 | १६ श्रीडिसी आजापूंजे गट-क सहाय्यक अधिक्षक ३१.१०.१९९० | ५७५००/- 

२३८ | a श्री एस. आर. पराते गट-क वरिष्ठ लिपीक २१.०८.१९८२ | ५७९८४/- 

२३९ | १८ श्रीडीएमडफाडे गट-क वरिष्ठ लिपीक २६.०७.१९९३ | ४९५००/- 

२४० | १९ श्रीमती के एन नंदनवार | गट-क कनिष्ठ लिपीक २९.०४.१९९७ । ४७४००/- 
(पाटील) 

२४१ | २० श्री.आर.सी.चचाणे गट-क प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ २२.१०.१९९० | ५५१००/- 

२४२ | 29° | श्रीमती जयश्री मधुकर | गट-क अधिपरीचारीका १७.०२.१९९७ | ७५२७०/- 
सावतकर 

२४३ | २२ | श्रीमती वनिता महादेव | गट-क अधिपरीचारीका १८.०४.२००० | ८४५१०/- 
निमजे 

२४४ | २३ ।कु.सुजाता संम्युअल | गट-क अधिपरीचारीका २२.०२.२०१८ | ४५७००/- 
फ्रांसिस 

२४५ | २४ | श्रीमती सुनंदा गजानन | गट-क अधिपरीचारीका १६.०४.२००५ | ६२०००/- 
चुकांबे(जवादे) 

२४६ | २५ | श्रीमती इंदिरा विश्वनाथ | गट-क अधिपरीचारीका १६.०२.१९९६ | ७२४२०/- 
सोनवणे 

२४७ | २६ श्रीमती सुलोचना | गट-क अधिपरीचारीका १५.०६.१९९५ | ८८७९०/- 
मांढळकर (मौंदेकर) 

२४८ | २७ | श्रीमती पद्या एकनाथ | गट-क अधिपरीचारीका २८.१२.१९९९ । ७१८६०/- 


पृष्ठ २० पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः असंप २०२०/प्र.क्र. २९/आरोग्य 3 


सुर्यवंशी (भोंडे) 
२४९ । २८ | श्रीमती प्रतिभा नेवारे गट-क अधिपरीचारीका १०.०१.१९९७ | ७५२७०/- 
२५० | २९ श्रीमती लक्ष्मी ges गट-ड प्रयोगशाळा स्वच्छक | १३.०४.१९९९ | ४०४०८/- 
२५१ | ३० | sada आर.सेळूकर | गट-ड पुरुष परिचर ०६.१०.१९८६ | ४२०७२/- 
२५२ | 39 श्री.संतोष तारु गट-ड कक्षसेवक २८.०७.१९९७ | ३३४९६/- 
२५३ | ३२ श्रीमती नीतावाघमारे गट-ड शिपाई ०९.१२.२०१३ | २४४३७/- 
248 | ३३ | श्री.आनंद देवीकर गट-ड कक्षसेवक १७.०४.१९९० | ४०१३५/- 
२५५ | 38 श्री.गुलाब खोकले गट-ड कक्षसेवक ०६.०५.१९८५ | ३८७००/- 
२५६ | ३५  श्री.ए.एन.पौनिकर गट-ड प्रयोगशाळा परिचर । ०७.१०.१९८५ । ६१४९०/- 
२५७ | ३६ | sheet भजनदास | गट-ड कक्षसेवक २२.०२.१९९४ | ३१५००/- 

निखारे 

विवरणपत्र-१अ 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग) पुणे-६ यांच्या आस्थापनेवरील यापुर्वी 
सेवा समाप्त करण्यात आलेलया गट-क मधील निम्नलिखीत कर्मचा-यांकरिता निर्माण करण्यात 


येणारी अधिसंख्य पदे 
अक्र. | कर्मचा-याचे नाव गट | मुळ नियुक्तीचा सेवा समाप्त करण्यात 
दिनांक आल्याचा दिनांक 
_ श्री.आनंदराव विठोबा fad, | गट-क | 30.08.2000 349.019.2002 
प्रयोगशाळा वैज्ञानिक 
अधिकारी 
2 श्री. व्ही. जी. हेडाऊ गट-क | 30.08.2000 २६.०४.२००१ 
प्रयोगशाळा वैज्ञानिक 
अधिकारी 


पृष्ठ २० पैकी २० 


